सन २०१२-१३ या आर्थिक 
वर्षात धर्मादाय प्रयोजनार्थ 
धर्मादाय संस्थांना धर्मादाय 
देणगीचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरएसी-१११२/प्रक्र.११९ /सेकपी-१ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
१९ वा, मजला, मुंबई. 
दिनांक : ७ डिसंबर, २०१२ 


शासन निर्णय :- गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ खेळविलेल्या अश्‍बशर्यतीतून 
प्रापत होणारा कर राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. शासनास प्राप्त होणाऱ्या सदर 
उत्पन्नाच्या अनुषंगाने धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या देण्याकरिता सन २०१२-१३ या चालू 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये रु.९ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०१२-१३ 
या चालू आर्थिक वर्षातील रु.१ कोटीच्या तरतुदीमधून अद्यापपर्यंत रक्‍कम खर्च करण्यात 
आलेली नाही. शासन याद्वारे वरील उपलब्ध तरतुदीमधून वनराई संस्था, पुणे, जि. पुणे या 
संस्थेस रु.३,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख फक्त) एवढी रक्‍कम धर्मादाय प्रयोजनार्थ 
देणगी म्हणून मंजूर करण्यास मान्यता देत आहे. 

२. संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केली 
आहे त्यासाठीच निधी मंजूर करण्यात येत असून तो त्याच प्रयोजनासाठी खर्च कराबा. तसेच 
खर्चाच्या अनुषंगाने * सनदी लेखापाल * (Chartared Accountant) यांनी प्रमाणित केलेले 
उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास 
सादर करावे. 

३. श्रीमती उ.म. पेडणेकर, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) यांना 
ज्ञापन क्र.गृहआ-१०१२/प्र.क्र.२०३/आस्था-२, दि.२८.३.२०१२ अन्वये आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

४. श्री. प्र. मा. माळवदकर, सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) यांना ज्ञापन 
क्र.गृहआ-१०१२/प्र.क्र.६३९/आस्था-२, दि.६.११.२०१२ अन्वये नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात आले आहे 


५. यावरील खर्च गृह विभाग, मागणी क्र.बी-०६, मुख्यलेखाशीर्ष *२२५०-इतर सामाजिक 
सेवा “ (००) १०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी 
देणग्या-संस्थांना देणग्या (२२५० ०२२ ८), ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०१२-१३ 
या आर्थीक वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनो.संदर्भ क्र.३८५/१२/व्यय-८, 
दि.३.१२.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक क्रमांक २०१२१२०७१५१५०५५९२९ असा आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


“SMUT 
(उ.म. पेडणेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (१), (नेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
वित्त विभाग, व्यय-८/अर्थ-४. 
अर्थसंकल्प, गृह विभाग, 
निवड नस्ती, सेकपी-१, गृह विभाग, 


